तलाठी संवर्गाच्या बदल्या संगणकीय 
ऑनलाईन पद्धतीने करण्याच्या अनुषंगाने 
धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात अभ्यास गट 
गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.२७०/ई-१० 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक ७ जून, २०२४ 


संदर्भ : (१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ शासन अधिसूचना, सामान्य 
प्रशासन विभाग, दि.२५.५.२००६ 
(2) शासन निर्णय क्र.तळलाठी २०२३/प्र.क्र.०८/ई-१०, दि.१८.९.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२५.५.२००६ अन्वये महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ अधिसूचित करण्यात आलेला आहे. सदर अधिसूचनेतील कलम ४ नुसार शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या सामान्यपणे वर्षातून केवळ एकदाच एप्रिल किंवा मे महिन्यात करण्यात येतात. 

शासन निर्णय, दि.१८.९.२०२३ अन्वये तलाठी संवर्गाची आस्थापना जिल्हास्तरावर निश्चित 
करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरून तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या संगणकीय 
ऑनलाईन पद्धतीने करण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने एक अभ्यास गट स्थापन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

या शासन निर्णयान्वये शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२५.५.२००६ मधील 
तरतूदी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या बदलीच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या सूचना यांचा अभ्यास करून तलाठी संवर्गातील बदल्या संगणकीय ऑनलाईन 
पद्धतीने राबविण्याबाबत सर्वसमावेशक कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे अभ्यास 
गट स्थापन करण्यात येत आहे.:- 


(१ श्री.चंद्रकांत पुलकुंडवार, विभागीय आयुक्त, पुणे अध्यक्ष 
(२) श्री.सिद्धराम UIs, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर सदस्य 
(३) श्री.विनय गौडा, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर सदस्य 
(४श्री.आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव सदस्य 
(4) श्री.संजय बनकर, सह सचिव, महसूल व वन विभाग सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण 2029/4.H.290/S- १० 


2. 


(६) श्री.राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हाधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी सदस्य 
(७ श्री.अभिषेक देशमुख, उपजिल्हाधिकारी, सातारा सदस्य 
(८) उपायुक्‍त (महसूल), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे सदस्य सचिव 


सदर अभ्यास गटाने शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२५.५.२००६ मधील 


तरतूदी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या बदलीच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत वेळोवेळी निर्गमित 


करण्यात आलेल्या सूचना यांचा अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाळ या शासन निर्णयाच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसांमध्ये शासनास सादर करावयाचा आहे. 


ली 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६०७१८१२२८९७१९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHEETAL MILIND MANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=651f752a800385f180f7c05fc4e89bd6797820ce72d 


7a045a5244b17772036d, postalCode=400032, 


INumber=85AE3E6DB78DB8BODEE29161B3A9E75103B2 
46BA4B42AD8F7E5E19515CE51224, SHEETAL MILIND 


Date: 2024.06.07 18:25:53 +05'30' 


(शीतलमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
३) मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) सर्व विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचि व, मंत्रालय, मुंबई 
७) अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे वि.का.अ., मंत्रालय, मुंबई 

८) सर्व विभागीय आयुक्त 

९) सर्व जिल्हाधिकारी 

१०) सह सचिव/ उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) निवडनस्ती कार्यासन ई-१०, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


पृष्ठ २ पैकी २ 


